अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित 
महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्ती देयकांना 
मंजूरी देण्यासाठी विभागप्रमुख व प्रादेशिक 
विभागप्रमुख घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२३०१/प्र.क्र.२०/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२३ 


संद 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.३३२५/मशि-५, दि.१४.०१.२०१९ 
2) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावि-२, दि.१७.०१.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथील दि.१७.०१.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजूरी देण्याची कमाल मर्यादा व मंजूरीच्या 
अधिकारात सुधारणा केलेली आहे. सदर झासन निर्णयाच्या परिच्छेद wy अन्वये संबंधित मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागाने सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या 
मंजूरी करीता त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांमध्ये विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख हे 
नेमके कोणते पदधारक असतील याबाबत त्यांनी आकृतीबंधातील मंजूर पदनाम विचारात घेऊन त्यांच्या 
स्तरावर निर्णय घ्यावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार विभागाच्या अधिनस्त अकृषि विद्यापीठे व 
संलग्नित अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्ती 
देयकांना मंजूरी देण्यासाठी विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

विभागाच्या अधिनस्त असलेली अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्ती देयकांना मंजूरी देण्यासाठी खालीलप्रमाणे विभागप्रमुख व 
प्रादेशिक विभागप्रमुख घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र सक्षम प्राधिकारी पदधारक अधिकाराची मर्यादा 
7 विभागप्रमुख संचालक, उच्च शिक्षण, | रूपये-३,००,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लक्ष) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे RIS प्रकरणे परंतू रूपये-५,००,०००/- 
(अक्षरी रूपये पाच लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे 
२ प्रादेशिक विभागप्रमुख । संबंधित विभागीय | रूपये-३,००,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लक्ष) 
सहसंचालक, उच्च | पर्यंतची प्रकरणे 
शिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२३०१/प्र.क्र.२०/विशि-१ 


२. & रूपये-५,००,०००/- (अक्षरी रूपये पाच लक्ष) वरील प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे 
मान्यतेसाठी सादर करणे आवऱ्यक राहील. 
३. महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयांमधील तरतुदींची काटेकोरपणे तपासून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्ती प्रकरणांना मंजूरी देण्याची 
जबाबदारी संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांची राहील. 
४. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय दि.१७.०१.२०२३ मधील परि. क्र.४ 
अन्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०१२४१५३९३९४३०८ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AJIT MADHUKARRAO मा 
BAWISKAR ना 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव/प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), १/ २ महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), १/ २ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
७. मा.कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
१०.कुलसचिव,सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३.निवड नस्ती (विशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


